राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०१८-१९ मधील 
गट-अ च्या अधिकाऱ्यांसाठी (सह/उसचिव संवर्ग) 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण- एकतर्फी कार्यमुक्त 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेठा क्र.उसप्र-२०१८/१८३३/प्र.क्र.२००/१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १० .०१.२०१९ 


संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमाकीत दि.२९.१२.२०१८ चे पत्र. 


आदेशा 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत पदोन्नतीनंतर गट-अ साठी दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण देण्याबाबत शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टिआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि.२३.०९.२०११ नुसार निश्चित केले आहे. 
त्यानुसार दिनांक 09.09.2098 नंतर गट-अ प्रवर्गात पदोन्नत झालेले सह/उप सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांनी दि.१४ जानेवारी, २०१९ ते २५ जानेवारी, २०१९ या 
कालावधीमध्ये दोन आठवड्यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येत असून यापूर्वी पदोन्नतीनंतर ज्यांनी 
प्रशिक्षण घेतले नाही अशा पूर्वीच्या यादीतील सह/उप सचिव व तद्नंतर पदोन्नत झालेले सह/उप सचिव अशा एकूण 
३१ सह /उप सचिवांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याबाबत संबंधित मंत्रालयीन विभागांना संदर्भाधिन पत्रान्वये 
कळविण्यात आले आहे. 


०२. तथापि, खालील विवरणपत्रात नमूद अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणातून सूट देण्याबाबत संबंधित विभागाने त्यांच्या 
पत्रान्वये कळविले आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम विभाग 
शिळ २ ३ as aes 4 
१ श्री ।कि.व.वाहुल उप सचिव सा.आ.वि. 
२ [श्री । प्र.पु.बडगेरी उप सचिव उ.ऊ.व का.वि. 
३3 ||श्री | कै.म.बधान उप सचिव न.वि.वि. 
४ श्री । AR ated उप सचिव मृवज.वि. 
५ श्री । वि.का.चौधरी उप सचिव कृषी व पदुम 
६ |S. |श्री.ल.पुलकुंडवार उप सचिव उ.ऊ.व का.वि. 
७ | ata | विद्या हम्पय्या उप सचिव नियोजन विभाग 
८ श्री | शा.त्र्यजाधव उप सचिव न.वि.वि. 


०३. उपरोक्त विभागांची सदर विनंती अमान्य करण्यात येत असून, प्रस्तुत अधिकाऱ्यांना सदर प्रशिक्षणासाठी 
दि.११/०१/२०१९ (म.न.) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदरचे आदेश हे कार्यमुक्‍्ततेचे आदेडा असून 


विभागांने स्वतंत्र आदेडञा निर्गमित करण्याचे आवश्‍यकता नाही. सदर अधिकारी प्रशिक्षणास गैरहजर राहिल्याचे 


निदर्शनास आल्यास त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्यात येईल . 


शासन निर्णय क्रमांकः उसप्र-२०१८/१८३३/प्र.क्र.२००/१४ 


०४. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११०१८१४४०५७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan ee 
Bhimrao Gurav पाळ पी 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रत, 

१ श्री.कि.व.वाहुल , उप सचिव, सा.आ.विभाग 

२) श्री. प्र.पुंबडगेरी, उप सचिव,उ.ऊ. व का.विभाग 

३) श्री.कै.म.बधान, उप सचिव, नगर विकास विभाग 

४) श्री. म.र.शेळके , उप सचिव, मृ.व ज.विभाग 

५) श्री.वि.का.चौधरी, उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, 

६) डॉ.श्री.ल.पुलकुंडवार, उप सचिव , उ.ऊ.व का.विभाग, 

७) श्रीमती विद्या हम्पय्या, उप सचिव, नियोजन विभाग, 

८) श्री. श.त्र्यंजजाधव , उप सचिव नगर विकास विभाग 

९) श्री.स.ना.पाटीळ, निबंधक तथा अतिरिक्‍त संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, 
राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे-४११ ००७ 

प्रत माहितीसाठी - 

१) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , नगर विकास 
विभाग, 4a ज.विभाग, कृषि व पदुम विभाग, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२) सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , 
नगर विकास विभाग, मृ.व ज.विभाग, कृषि व पदुम विभाग, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) सा.प्र.वि./कार्यासन १२-अ 

8) निवडनस्ती, कार्यासन १४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


